उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,गोंदिया येथे 
3m टेस्ट ट्रॅक उभारण्याच्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१६/प्र.क्र.५३५/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर २०१७ 


वाचा : 

१) शासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-१२१६/प्र.क्र.१२/परि-४/शिकाना, दि.१४.१२.२०१६. 

२) परिवहन आयुक्त यांचे क्र.ब्रेचाप-(३५)/१११६/न.क्र.४८/का-१० (१/जा.क्र.१३३६२, 

दि.२१.०९.२०१७|चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ मध्ये वाहनाची योग्यता प्रमाणपत्र 
तपासणीसाठी परिवहन कार्यालयाजवळ २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक तयार करण्याचे आदेठा 
दिलेले आहेत. त्यानुसार शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ दिनांक १४.१२.२०१६ च्या ज्ञापनान्वये, उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया करिता गोरेगाव तालुक्‍यातील मौजा विहरा भूखंडावर ब्रेक टेस्ट 
ट्रॅक तयार करण्याकरिता रु.२९,४७,००५/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथापि, सदर जागा झुडपी व चराईसाठी आरक्षित तसेच गायरान जमीन असल्यामुळे सदर जागा 
मिळण्याबाबतची पुढील कार्यवाही पूर्ण होऊ शकलेली नाही. ही बाब विचारात घेता परिवहन 
विभागाच्या ताब्यातील मौजे मुरपार,ता.जि.गोंदिया येथील १.४० हे.आर. जागेवर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक 
उभारण्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया कार्यालयासाठी मौजे मुरपार,ता.जि.गोंदिया येथील 


भुमापन क्र.८,९ व ६/१ मधील १.४० हे.आर जागेवर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारणीच्या सा.बां.विभागाने 
परिगणित केल्यानुसार रु.३९,१३,९८०/- (रुपये एकोणचाळीस लक्ष तेरा हजार नऊशे ऐंशी फक्त) 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


Sr. No. Particulars Amount (in Rs.) 
1 Cost of Work 35,90,808 
2 Add Centage charges 5 % 1,79,540 
3 Add Contengencies 1,43,632 
Total 39,13,980 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१६/प्र.क्र.५३५/परि-४ 


२. सदर मान्यता पुढील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

अ) सदर कामाचा खर्च विभागाच्या उपलब्ध निधीतून भागविण्यात येईल 

आ) सदर अंदाजपत्रक उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याकडून साक्षांकित करण्यात यावे 

इ) पूर्वी प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-३, २०४१, चाचणीपथ बांधणे (योजनांतगत) (२०४१ 
०३२१) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९०/इमा-२, 
दि.१०.१०.२०१७ नुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, 
अ.क्र.३, व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०७१२३५५४७०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Kadam Dattatray १ णा 


2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7 4927034 


Hanmant खक ण 
(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
४. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन/संगणक/ लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 
८. अवर सचिव (बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९. निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


